राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, राज्याच्या 
कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य 
(आत्मा) योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्र IATA रु. ९८५.०० 
लक्ष व राज्य हिऱ्याचा रु. 432.40 लक्ष निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७१ /३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


वाचा - 


१. केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.९-२/२०२१-ओअई(ई-९२७४७), 
विस्तार कक्ष, दि.२८.०१.२०२१ 
२. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.९-२/२०२१-ओई, विस्तार कक्ष, 
दि.०४.०३.२०२१ 
३. केंद्रीय वित्त मंत्राळय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.१(१३)पीएफएमएस/एफसीडी/२०२०,दि.२३.०३.२०२१ 
४. आयुक्त(कृषि), यांचे पत्र क्र. कृआ./आत्मा/5₹//? २०२१-२२/मंजुरी/२७९/२१, 
दि.०१.०४.२०२१ 
५. PASHAN, यांचे पत्र क्र. कृआ./आत्मा/58//2/मंजुरी/३३२/२१, दि.११.०५.२०२१ 
६. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५/३-अे, दि.१८/०५/२०२१ 
७. वित्त विभाग झा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि.०१/०७/२०२१ 
८. अवर सचिव(१४-ओ),कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र H.RKV- 
०१२०/७.३.१४/१४-॥५, दि.०२.०७.२०२१ 
९. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७१/३-अे, दि.०७/०७/२०२१ 
१०. वित्त विभाग शा. नि. क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.१४/१०/२०२१ 
११. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.३६-२८/२०१७-ओई/,विस्तार 
कक्ष,दि.२३.१२.२०२१ 
१२. संचालक(आत्मा) यांचे पत्र क्र.आत्मा/ /प्र.क्र.०१/ GAT /पुराही/८३३/२१, दि.२८.१२.२०२१ 
१३. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७१(भाग-१) /३-अ, दि.२१.०१.२०२२ 
१४. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१/३-अ, दि.३१.०१.२०२२ 
१५. केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र.मि.सं/ No.3§-2¢/20499-AE/Extra 
Desk दि. २८/०३/२०२२ 
१६. संचालक (आत्मा) यांचे पत्र क्र. जा.क्र आत्मा/प्र.क्र.०१/लेखा/पुराही/१९७/२२ दि. २९/३/२०२२ 


प्रस्तावना - 
केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१ /३-ओ 


सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या 
संदर्भाधीन दि. २८.०१.२०२१ व दि. ०४.०३.२०२१ पत्रांन्वये दिलेल्या सुचनांस अनुसरुन सदर 
योजनेचा एकूण रु. १२२१२.०२ लक्ष रकमेचा राज्य कृति विस्तार आराखडा (SEwP) कृषि 
आयुक्तालयाने उपरोक्त संदर्भाधीन दि.०१.०४.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेस्तव 
सादर केला होता. तथापि दि.१०.०५.२०२१ रोजी राज्य प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) च्या 
सभेत झालेल्या चर्चेनुसार अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण करिता वनामती, नागपूर यांना केंद्राकडून 
निधी उपलब्ध होत नसल्याने प्रशिक्षणाची निकड व आवश्यकता पाहता आत्मा योजनेतून सन 
२०२१-२२ मध्ये अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण करिता ( बाब A-2 (a) ) वाढीव तरतूद करण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार संदर्भाधीन दि.११/०५/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये संचाळक(आत्मा) यांनी 
शासनास सादर केलेला एकूण रु. १२५१२.१३ लक्ष रकमेचा सुधारीत राज्य कृती विस्तार आराखडा 
(State Extension Work Plan) राज्य प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) मान्यतेने केंद्रीय कृषि 
मंत्रालयाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार सदर योजनेच्या 
अंमलबजावणीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास संदर्भाधीन दि. ०७/०७/२०२० अन्वये प्रशासकिय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

आत्मा अंतर्गत सन २०२१-२२ या अर्थिक वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अर्थसंकल्पित 
लेखाशीर्ष २४०१ ४४४५ अंतर्गत केंद्र हिस्स्याकरिता रु.४०००.०० लक्ष व लेखाशीर्ष २४०१ ४४३६ 
अंतर्गत राज्य हिस्स्याकरिता रु.२६६६.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि 
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत 
केल्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या wat ५० टक्केच्या मर्यादेत निधी 
उपलब्ध होईल. तथापि राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या, सन २०२०-२१ च्या पुनर्जिवित निधी 
करिता, विभागाच्या संदर्भाधीन शा.नि. दि.१८.०५.२०२१ अन्वये, चाळू वर्षी केंद्र हिळछ्याचा 
रु.१६००.०० लक्ष व राज्य RATA रु.१५९९.६० लक्ष निधी वितरीत केलेला आहे. तसेच 
संदर्भाधीन दि.२१.०१.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याकरिता केंद्र हिस्सा रु.४.०० कोटी निधी आयुक्‍्त(कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


सन २०२१-२२ करिता केंद्र पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक 
सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य उप अभियान (आत्मा) या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याकरिता उर्वरीत केंद्र हिस्सा रु. ३२५.८७ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. ५३३.९० लक्ष असा 
एकूण रु. ८५९.७७ लक्ष इतका निधी SYA PTY) यांना दि.३१/०१/२०२२ रोजी वितरीत करण्यात 
आला आहे. 


केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ करिता आत्मा योजनेकरिता संदर्भाधीन दि. २८.०३.२०२२ 
रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र हिऱ्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी दुसर्‍या हप्त्याचा रु. ९८५.०० लक्ष निधी 
वितरीत केला आहे, त्यानुषंगाने समरुप राज्य sara एकूण रु. ५३२.५० लक्ष निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक (आत्मा) यांनी दि. २९/०३/२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१ /३-ओ 


सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधिन होती. त्यास 
अनुसरुन झासन पुढिल प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२१-२२ करिता केंद्र पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्यासाठी सहाय्य उप अभियान या योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्र SATA रू. ९८५.०० लक्ष (रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लक्ष 
फक्त) निधी व त्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. 432.4o लक्ष (रुपये पाच कोटी बत्तीस लक्ष पन्नास 
हजार फक्त) असा एकूण रु. १५१७.५० लक्ष (रुपये पंधरा कोटी सत्तरा लक्ष पन्नास हजार फक्त) 
इतका निधी चाळू वर्षी आयुक्‍्त(कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा 
रू. ९८५.०० लक्ष (रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा. 


अ) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन,१०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) 
माहिती व प्रचार, (०१) (४४) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 


३. तसेच केंद्र हिश्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. 432.40 लक्ष (रुपये पाच कोटी बत्तीस लक्ष 
पन्नास हजार फक्त) खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
ब) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, (09) 
माहिती व प्रचार, (०१) (४३) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 
(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ४४३६), ३३ अर्थसहाय्य 


४. आत्मा योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची 
अंमलबजावणी करावी. 


५. आयुक्त (कृषि) यांनी या योजनेसाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन योजनेंतर्गत उद्दिष्ट निहाय अंमलबजावणीच्या सविस्तर सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना 
निर्गमित कराव्यात, त्यामध्ये पुढील प्रमुख बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात. 


६. लाभार्थी निवडताना अत्यल्प व अल्प भू-धारक, महिला शेतकरी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 
प्राधान्य देण्यात यावे व अशा लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ळाभाबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवाव्यात. 


७. या कार्यक्रमाचे मुल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडुन (Third Party Evaluation) करून घ्यावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१ /३-ओ 


८. सन २०२१-२२ मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी तालुका कार्यालये/ पंचायत 
समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी तसेच, ती यादी कृषि विभागाच्या वेबसाईटवर 
देखील प्रदर्शित करावी 


९. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 


a . _। आयुक्तालय ।आयुक्‍्त (om), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


१०. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस 
प्रणालीव्दारे वितरीत करावा. 


११. सदर योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली 
उपयोगिता WATTS ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


१२. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १३३/२०२२/व्यय-१, 
दि. ३१/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३१२०४२५६३००१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH | 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति- 


१.मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२.मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४.आयुक्‍्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५.संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9१ /३-ओ 


६.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून ) 
७.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१०.संचाळक वनामती, नागपूर 

११.उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 

१२.सहाय्यक संचाळक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१४.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६.कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.महाळलेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१९.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२०.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

२१.कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


